२६/११ च्या हल्ल्यावेळी दहशतवादी अबु अजमल 
कसाब याला पकडून शौर्य गाजविणाऱ्या अधिकारी/ 
कर्मचारी यांना आश्वासित प्रगती योजनेच्या धर्तीवर 
पुर्वलक्षी प्रभावाने पदोन्नतीच्या पदाच्या नजीकच्या 
पदाची वेतनश्रेणी मंजूर करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : औचिमु ०३२०/९७४/प्र.क्र.२४८/पोल-५ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २२ मार्च, २०२२. 


संदर्भ १. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांचे जा.क्र.9०/0)-९(५)//॥०॥/₹5-॥५/८०/२०२०, 
दि.१०.०९.२०२०. 
२. अपर पोलीस महासंचालक, दहशतवादी विरोधी पथक यांचे जा.क्र.५१/अपोमसं/दविप/ 
म.रा./२०२०, दि.२९.०९.२०२०. 
३. पोलीस आयुक्‍त, लोहमार्ग मुंबई यांचे जा.क्र. पोआरे/ पशा/२/२६/११-पोनि-बावधनकर/ 
९५१८/२०२०, दि. २४.०८.२०२०. 


प्रस्तावना :- 
दि.०१.१२.२००८ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार, शासन निर्णय 


महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक डिएमयु-२००८/प्र.क्र.३९९/डीएमयु-१ दि. १ डिसेंबर, २००८ 
अन्वये दि.२६.११.२००८ रोजी मुंबई शहरात झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात शहीद झालेल्या पोलीस 
अधिकारी/कर्मचारी यांच्या कुंटुंबीयांना विशोष मदत मंजूर करण्यात आली होती. तसेच २६/११ च्या हल्ल्यात 
शौर्य गाजविळेळे अन्य अधिकारी/कर्मचारी यांना राष्ट्रपती पोलीस शौर्य पदक, पोलीस महासंचालकाचे 
सन्मानचिन्ह आणि पराक्रम पदक अशी विशेष बक्षिसे व रोख रक्कम स्वरुपात देऊन त्यांचा सन्मान करण्यात 
आलेला आहे. मात्र अशा शौर्य गाजविणाऱ्या पोळीस अधिकारी व अंमलदारांची कर्तव्यनिष्ठता विचारात 
घेऊन त्यांच्या सेवाविषयक बाबींच्या अनुषंगाने कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नव्हता, त्यानुषंगाने दिनांक 
२६.११.२००८ रोजी मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यात शौर्य गाजविणाऱ्या पोलीस अधिकारी/कर्मचारी यांना 
२००८ पासून पुर्वलक्षी प्रभावाने ते कार्यरत असलेल्या पदावरील पदोन्नतीच्या पदाची वेतन श्रेणी व त्यानुषंगाने 
वेतन निश्चितीचा लाभ अनुज्ञेय करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

दिनांक २६.११.२००८ रोजी मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यात शौर्य गाजविणाऱ्या सोबतच्या 
विवरणपत्रातील पोलीस अधिकारी/कर्मचारी यांना २००८ पासून पुर्वलक्षी प्रभावाने ते कार्यरत असलेल्या 
पदावरील पदोन्नतीच्या पदाची वेतन श्रेणी व त्यानुषंगाने वेतन निश्चितीचा लाभ अनुज्ञेय करण्यास मान्यता 


देण्यात येत आहे. त्याचबरोबर सदरहू वेतननिश्चितीचा लाभ त्यांच्या सेवानिवृत्ती वेतनासाठी देय असेल. 


शासन निर्णय क्रमांकः औचिमु ०३२०/९७४/प्र.क्र.२४८/पोल-५ब 


२. सदरचे आदेश सामान्य प्रशासन विभागाचे अनौ. संदर्भ क्र.११३/का-१२दि.०२.०३.२०२१ व वित्त 
विभाग अनो. संदर्भ क्र.१२४/२१/सेवा-३ दि. २०.०४.२०२१, यांच्या सहमतीने हा शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३२२१२४३२४४१२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
A N | L र K N AT H व की ou-HOME 


{6a18e832ae4a8b4d7804aba280ecdb&c3db 
st=Mahi 


KULKARNI roe ee : 
(अ. ए. कुलकर्णी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. पोलीस महासंचालक, म.रा. मुंबई. 
२. अपर पोलीस महासंचालक, दहशतवादी विरोधी पथक, मुंबई. 
३. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 
४. पोलीस आयुक्त, लोहमार्ग मुंबई 


५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर 
६. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
७. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः औचिमु ०३२०/९७४/प्र.क्र.२४८/पोल-५ब 


विवरणपत्र 
अ.क्र. धकारी/ जन्मदिनांक भरती दिनांक पैवानिवृत्ती दिनांक 
अंमलदाराचे नाव 
पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या धकारी/अंमळदार 
१, श्री.संजय यशवंत गोविलकर, ०२.०७.१९६८ १५.०९.१९९३ ३१.०५.२०२६ 
पोलीस निरीक्षक 
2. श्री.शवाजी काशिनाथ कोल्हे ०९.०५.१९५८ ०१.१२.१९७९ ३१.०५.२०१६ 
पोलीस उप निरीक्षक (तदर्थ) रोजी नियतवयोमानानुस 
सेवानिवृत्त 
३. श्री.संतोष पांडुरंग चेदबणकर, १८.०३.१९६८ ०१.११.१९९१ ३१.०३.२०२६ 
पोलीस हवालदार क्र. २८७३९ 
“2 श्री.संजय अनंत पाटील, ०५.०३.१९७२ १५.०६.१९९३ ३१.०३.२०३० 
पोलीस नाईक क्र. ३२२६९ 
ण्‌. श्री.सर्जराव जिजाबा पवार, ०१.०६.१९५६ ०५.०५.१९७७ ३१.०५.२०१९४ 
स.पो.उ.नि. ५१८३ रोजी नियतवयोमानानुस 
सेवानिवृत्त 
६. श्री.चंद्रकांत सदाशिव चव्हाण, १३.०३.१९५८ ०१.०३.१९७९ ३१.०३.२०१६ 
स.पो.उ.नि. क्र. ६८०४ रोजी नियतवयोमानानुस 
सेवानिवृत्त 
9. श्री.वजय माधवराव आव्हाड २०.०६.१९६७ ०१.०३.१९८७ ३०.०६.२०२५ 
पोलीस हवालदार क्र. २५८६० 
८. | श्री.अमोल मुरलीधर शेळके, ०१.०६.१९६२ ३०.०१.१९८१ ३०.०६.२०२० 
स.पो.उ.नि. क्र. २०४६१ रोजी नियत वयोमानानुसार 
सेवानिवृत्त 
९. श्री.विक्रम तानाजी निकम, १२.०५.१९५७ ०१.१२.१९८० ३१.०५.२०१५ रोजी नियत 
WISH क्र. ४०४९ बयोमानुसार सेवानिवृत्त 
१० | श्री.मंगेश अनंत नाईक, GUIS क्र. २७३४ १५.१०.१९६३ १५.०६.१९८५ ३१.१०.२०२१ रोजी नियत 
बयोमानुसार सेवानिवृत्त 
११. । श्री.सुनिल सहदेव सोहनी १५.११.१९७० ०१.१०.१९९३ ३०.११.२०२८ 
पोलीस नाईक क्र. ३२८६६ 
१२. | श्री.चंद्रकांत गणपत कांबळे, ०१.०५.१९७२ २२.०३.२००० ३१.०५.२०३० 
पो.ना.चा.क्र. ००६२३. 
अपर पोलीस महासंचालक, दहशतवादी विरोधी पथक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे आस्थापनेवरील अधिकारी/अंमलदार 
१३ । श्री.भास्कर दत्ताराम कदम, ०१.०६.१९६८ ०२.१२.१९९१ ३०.०५.२०२६ 
पोलीस निरीक्षक 
१४ | श्री.रमेश stadt माने, २८.०८.१९७३ ११.०२.१९९६ ३१.०८.२०३१ 
पोलीस नाईक क्र. ९६०१०६ 
'पोळीस आयुक्‍त, लोहमार्ग मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील अधिकारी 
१५. | श्री.हेमंत अनंत बाबधनकर, ३०.१२.१९६३ ०७.०८.१९९२ ३१.१२.२०२१ रोजी नियत 
पोलीस निरीक्षक. बयोमानुसार सेवानिवृत्त. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


